RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक ३३ ( २) ] 


बुधवार, ऑगस्ट २४ , २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२.- महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि पृष्ठे 
महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम , महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत 

१-५ 
अधिनियम , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे 
निवृत्तीवेतन अधिनियम , १९ ७६ आणि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम , 
१९ ७८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


. 


प्रकाश हिं . माळी, 

प्रधान सचिव , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रथम 

प्रसिद्ध केलेला अधिनियम. ) 


महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) 

यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम , महाराष्ट्र 
विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे 
निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९ ७६ आणि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व 

भत्ते अधिनियम , १९ ७८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


. 


( १ ) 


भाग चार ४८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट २४ , २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि १९५६ 
महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत 
अधिनियम , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या चा ४८ . 
सदस्यांचेनिवृत्तीवेतन अधिनियम, १९ ७६ आणि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते चा ४९. 
अधिनियम, १९ ७८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, महा. १. 
याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 


चा ४७ . 
१ ९ ५६ 
१ ९ ५६ 


१ ९ ७७ चा 


१ ९ ७८ चा 
महा. ८ . 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाव . 


१ . 


या अधिनियमास , महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा 
( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) यांचे वेतन व भत्ते, महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन 
व भत्ते यांबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे निवृत्तीवेतन आणि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील 
विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते ( सुधारणा) अधिनियम , २०१६, असे म्हणावे. 


प्रकरण दोन 
महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा 
( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम याची 

सुधारणा 


४७ . 


करणे . 


सन १ ९ ५६ चा 

२ . महाराष्ट्र विधानपरिषद ( सभापती व उप सभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ) १९ ५६ चा 
अधिनियम क्रमांक 

यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम ( यात यापुढे, या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश “ सभापती व उप सभापती आणि अध्यक्ष 
४७ याचे कलम ३ 
बदली दाखल व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ ऐवजी पुढील कलम 

दाखल करण्यात येईल : 
सभापती व अध्यक्ष 

“ ३ . 

या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, सभापतीस आणि अध्यक्षास, 
यांचे वेतन . 

आपल्या पदावधीत , महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात 
येईल असे, मूळ वेतन व महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळून होणाऱ्या वेतनाएवढे वेतन देण्यात येईल . 

३. सभापती व उप सभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम याच्या कलम ५ 
अधिनियम क्रमांक मधील पोट -कलम (२) वगळण्यात येईल . 
५ ची सुधारणा . 


" 


सन १ ९ ५६ चा 


४७ याच्या कलम 


४ . 


सन १ ९ ५६ चा 

सभापती व उप सभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम याच्या कलम १० 
अधिनियम क्रमांक 
४७ याचे कलम 

ऐवजी पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 
१० बदली दाखल 


१० . 


उप सभापती व 
उपाध्यक्ष यांचे 

वेतन . 


या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त , उप सभापतीस आणि 
उपाध्यक्षास , आपल्या पदावधीत , महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी 
सुधारणा करण्यात येईल असे , मूळ वेतन व महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळून होणाऱ्या वेतनाएवढे वेतन 
देण्यात येईल. " 


सन १ ९ ५६ चा 


सभापती व उप सभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते अधिनियमाच्या कलम 
धनियम क्रमांक १२ ब ला त्याचे पोट -कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि, 
१२ ब ची सुधारणा. 

( क ) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये , रुपये १५,००० ” या 
मजकुराऐवजी, “ रुपये २५,००० ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


४७ याच्या कलम 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २४, २०१६ / भाद्र २, शके १९ ३८ 


३ 


“ 


" 


( ख ) पोट - कलम ( १) नंतर , पुढील पोट -कलम जादा दाखल करण्यात येईल : 

( २ ) सभापतीस , अध्यक्षास , उप सभापतीस आणि उपाध्यक्षास , संगणक चालकाच्या सेवा 
मिळण्यासाठी दरमहा रुपये १०,००० इतकी रक्कम देण्यात येईल . 

( ग ) समास टिपेमधील , “ स्वीय सहायक या मजकुरानंतर , “ आणि संगणक चालक 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


" 


" 


हा 


. 


प्रकरण तीन 


१ ९ ५६ चा 
४८ . 

निर्देश 


“ ३. 


महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याची सुधारणा 
६ . महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम ( यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा सन १९५६ चा 

अधिनियम क्रमांक 
मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ ऐवजी 

४८ याचे कलम 
पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 

३ बदली दाखल 
( १) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, मंत्र्यास , आपल्या करणे, मंत्री व 

राज्यमंत्री यांचे 
पदावधीत, महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात वेतन . 
येईल असे , मूळ वेतन व महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळून होणाऱ्या वेतनाएवढे वेतन देण्यात 
येईल . 

( २ ) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यातिरिक्त , राज्य मंत्र्यास , आपल्या 
पदावधीत , महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी सुधारणा 
करण्यात येईल असे , मूळ वेतन व महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळून होणाऱ्या वेतनाऐवढे वेतन 
देण्यात येईल . ” . 


~ 


७ . 


येईल . 


मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याचे कलम ८ मधील , पोट - कलम ( २ ) वगळण्यात सन १९ ५६ चा 

अधिनियम क्रमांक 
४८ याचे कलम 
८ ची सुधारणा. 


८ .. 


" 


मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याचे कलम ८ अ वगळण्यात येईल . 

सन १ ९ ५६ चा 
अधिनियम क्रमांक 
४८ याचे कलम 

८ अ वगळणे. 
९ . मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याच्या कलम १० क ला , त्याचे पोट - कलम (१ ) असा सन १९५६ चा 

अधिनियम क्रमांक 
नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि , 

४८ याच्या कलम 
( क ) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या पोट -कलम ( १) मध्ये, “ रुपये १५,००० १० क ची सुधारणा . 
या मजकुराऐवजी , “ रुपये २५,००० हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( ख ) पोट - कलम (१ ) नंतर , पुढील पोट -कलम जादा दाखल करण्यात येईल : 

( २ ) प्रत्येक मंत्र्यास , राज्य मंत्र्यास आणि उप मंत्र्यास संगणक चालकाच्या सेवा 
मिळण्यासाठी दरमहा रुपये १०,००० इतकी रक्कम देण्यात येईल. 

( ग ) समास टिपेमधील , “ स्वीय सहायक या मजकुरानंतर, आणि “ संगणक चालक हा 
मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल . 


" 


. 


“ 


" 


" 


प्रकरण चार 


१ ९ ५६ चा 


४ ९ . 


४ ९ याच्या कलम 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याची सुधारणा 
१० . महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम ( यात यापुढे, या प्रकरणात, सन १९ ५६ चा 

अधिनियम क्रमांक 
ज्याचा निर्देश “ विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
कलम ३ मध्ये, 

३ ची सुधारणा. 
( क ) पोट -कलम (१ ) ऐवजी पुढील पोट -कलम दाखल करण्यात येईल : 

( १) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली नसेल त्या व्यतिरिक्त, प्रत्येक सदस्यास, 
आपल्या पदावधीत , महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी 


. 


भाग चार ४८-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट २४ , २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


.. 


सुधारणा करण्यात येईल असे , मूळ वेतन व महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळून होणाऱ्या 
वेतनाएवढे वेतन देण्यात येईल . 
( ख ) पोट - कलम ( २) वगळण्यात येईल ; 
( ग ) समास टिपेमध्ये , “ आणि एकत्रित भत्ते 

आणि एकत्रित भत्ते ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
सन १ ९ ५६ चा ११ . विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम याच्या कलम ४ मध्ये, “ रुपये १,००० या 
अधिनियम क्रमांक मजकुराऐवजी , “ रुपये २,००० 

रुपये २,००० " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
४ ९ याच्या कलम 
४ ची सुधारणा . 


सन १ ९ ५६ चा 
अधिनियम क्रमांक 


या 


१२. महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम याच्या कलम ६ मध्ये, 

( क ) पोट -कलम ( ३ ) मधील , “ रुपये १५,००० या मजकुराऐवजी “ रुपये २५,००० ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 


" 


ची सुधारणा. 


( ख ) पोट -कलम ( ३) नंतर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

" ( ३ अ ) प्रत्येक सदस्यास संगणक चालकाच्या सेवा मिळण्यासाठी दरमहा रुपये १०,००० इतकी 
रक्कम देण्यात येईल . ” 


( ग ) पोट - कलम ( ४ ) वगळण्यात येईल . 


प्रकरण पाच 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे निवृत्तिवेतन अधिनियम, १९ ७६ याची सुधारणा 
सन १ ९ ७७ चा १३. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे निवृत्तिवेतन, १९ ७६ याच्या कलम ३ मध्ये, “ रुपये चाळीस १९ ७७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १ याच्या 

हजार ” या मजकुराऐवजी, रुपये पन्नास हजार ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
कलम ३ ची 
सुधारणा. 


महा . १ . 


प्रकरण सहा 


महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते 

अधिनियम , १ ९ ७८ याची सुधारणा 
सन १ ९ ७८ चा १४ . महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९ ७८ ( यात , यापुढे, १९ ७८ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

या प्रकरणांत, ज्याचा निर्देश “ महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम 
क्रमांक ८ याचे 
कलम ३ बदली असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ ऐवजी पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 
दाखल करणे. 


महा . ८ . 


" 


विरोधी पक्ष नेत्यांचे 

वेतन . 


“ ३. या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, प्रत्येक विरोधी पक्षनेत्यास आपल्या 
पदावधीत , महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येईल 
असे, मूळ वेतन व महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळून होणाऱ्या वेतनाएवढे वेतन देण्यात येईल. ”. 


सन १ ९ ७८ चा १५. महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम याचे कलम ३ अ 
महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ८ याचे वगळण्यात येईल . 
कलम ३ अ वगळणे. 


सन १ ९ ७८ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ८ याच्या 
कलम ९ ची 

सुधारणा. 


१६ . महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम याच्या कलम १० अ 
ला त्याचे पोट -कलम (१ ) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि , 

( क ) अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट-कलम (१) मध्ये, “ रुपये १५,००० ” या मजकुराऐवजी 
रुपये २५,००० ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट २४ , २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


५ 


" 


( ख ) पोट -कलम (१ ) नंतर पुढील पोट- कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

“ ( २) प्रत्येक विरोधी पक्षनेत्यास संगणक चालकाच्या सेवा मिळण्यासाठी दरमहा रुपये १०,००० 
इतकी रक्कम देण्यात येईल . 

( ग ) समास टिपेमधील, “ स्वीय सहायक ” या मजकुरानंतर, “ आणि संगणक चालक ” हा मजकूर 
जादा दाखल करण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 , 
EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


